शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी 
पत्रकार कल्याण निधीचे कार्यकारी 
मंडळ - २०२३ यावर नवीन सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत व सदरहू निधी 
ard तातडीच्या प्रसंगी मदत 
करण्यासाठीच्या उपसमितीवर सदस्य 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.४५/ कार्या-३४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ जुले, २०२३ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय सा.प्र.वि., क्रमांक: मावज-२००९/५७३/प्र.क्र.१०४/३४,दि.१ ऑगस्ट, २००९ 
२. शासन निर्णय सा.प्र.वि., क्रमांक: मावज-२००९/५७३/प्र.क्र.१०४/३४, दि.१ जून, २०१० 
३. शासन निर्णय सा.प्र.वि., क्रमांक: मावज-२०११/प्र.क्र.३८२/३४, दि.१७ ऑक्टोबर, २०११ 
४. शासन निर्णय सा.प्र.वि., क्रमांक: मावज-२०११/प्र.क्र.३८२/३४, दि.१७ ऑक्टोबर, २०११ 
५. शासन निर्णय सा.प्र.वि., क्रमांक: मावज-२०१३/प्र.क्र.१३८/३४, दि. ६ जानेवारी, २०१४ 
६. शासन निर्णय सा.प्र.वि., क्रमांक: मावज -२०१७/प्र.क्र.११/३४, दि.१४ नोव्हेंबर, २०१७. 
७. शासन निर्णय सा.प्र.वि., क्रमांक: मावज-२०२०/प्र.क्र.१४/३४, दि.२७ जुले, २०२० 
८. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांचे पत्र क्र. माहिती/वृत्त (२०२३)/श₹ंचपकनि- 

समितीगठन/का-२/६२, दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील पत्रकारांना दुर्धर आजार, अपघात झाल्यास किंवा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास 
त्यांना किंवा त्यांच्या कुटूंबांना मदत करण्याच्या उद्देशाने "शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार 
कल्याण निधी" या नावाने कल्याण निधीची स्थापना करण्यास तसेच, या निधीच्या व्यवस्थापनासाठी 
महासंचाळक माहिती व जनसंपर्क यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विश्वस्त GIT (Trust) स्थापन 
करण्यास उक्त संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १ ऑगस्ट, २००९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार "शांकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी"च्या 
विश्वस्त संस्थेच्या कार्यकारी मंडळावर सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यास उक्त संदर्भ क्र.२ येथील 
दिनांक १ जून, २०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या सदस्यांपैकी 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीची मुदत 3 वर्षे इतकी राहील अशी तरतूद उक्त कल्याण निधीच्या 
घटनेमध्ये करण्यात आलेली आहे. उक्त संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णय दि. १४ नोव्हेंबर, २०१७ 
अन्वये शांकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या नवीन कार्यकारी मंडळाची 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तद्नंतर, उक्त संदर्भ क्र.9 येथील दिनांक २७ जुले, २०२० रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये सदरहू ७ अशासकीय सदस्य व ८ निमंत्रित अशासकीय सदस्य यांच्या नियुक्त्या 
रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे आता, सदरहू कार्यकारी मंडळावर नव्याने अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.४५/ कार्या-३४ 


शासन निर्णय :- 

शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या व्यवस्थापनासाठी विश्वस्त 
GIA (Trust) कार्यकारी मंडळावर पुढीलप्रमाणे शासकीय सदस्य तसेच, अशासकीय सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 
(अ) शासकीय सदस्य 


is i | प्रधान सचिव/सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई सदस्य 
3. | संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क, माहिती व जनसंपर्क सदस्य सचिव 
महासंचालनालय, मुंबई 
४ | उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई खजिनदार 
५ | सहसचिव/उप सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
(ब) अशासकीय सदस्य 
अ.क्र. नाव पत्ता/संबंधित दैनिकाचे नाव 
दिक Se श्री.नरेद्र कोठेकर संपादक, दैनिक नवराष्ट्र 
२ श्री.राजा माने ज्येष्ठ पत्रकार 
३ श्रीमती मनीषा रेगे प्रतिनिधी, पीटीआय (वृत्तसंस्था) 
४ श्री.विजय बाविस्कर मुख्य संपादक, लोकमत 
षु श्री.गजानन निमदेव संपादक, तरुण भारत 
नि श्री.कैलास म्हापदी संपादक, जनादेडा 
श्री.स्वप्नील सावरकर ज्येष्ठ पत्रकार 


२. वर नमुद केलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यांव्यतिरिक्‍त विश्वस्त Bera (Trust) 
कार्यकारी मंडळावर पुढीलप्रमाणे १० निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यासही या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 

क) निमंत्रित शासकीय सदस्य 

zal सहसचिव/उप सचिव, गृह विभाग 

२ सहसचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-३४) 


ड) निमंत्रित अशासकीय सदस्य 


अध्यक्ष, मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ किंवा पुरस्कृत प्रतिनिधी 
अध्यक्ष, मराठी पत्रकार परिषद किंवा पुरस्कृत प्रतिनिधी 

अध्यक्ष, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ किंवा पुरस्कृत प्रतिनिधी 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र संपादक परिषद किंवा पुरस्कृत प्रतिनिधी 

५ | अध्यक्ष, नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ किंवा पुरस्कृत प्रतिनिधी 

६ | अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक माध्यमे पत्रकार संघटना किवा पुरस्कृत प्रतिनिधी 
७ | अध्यक्ष, महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ किंवा पुरस्कृत प्रतिनिधी 

८ | अध्यक्ष, मुंबई ied जर्नालिस्ट असोसिएडान किवा पुरस्कृत प्रतिनिधी 


०८ | Av] A] -5 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.४५/ कार्या-३४ 


३. तसेच, शांकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीतून पत्रकारांना 
तातडीच्या प्रसंगी आर्थिक मदत करण्यासाठी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीनंतर प्राप्त होणाऱ्या, 
परंतु, तातडी असणाऱ्या अर्जांबाबत निर्णय घेण्यासाठी Vat संदर्भ ov येथील दिनांक १७ 
ऑक्टोबर, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थापन केलेली उपसमिती यापुढे खालीलप्रमाणे 
राहील. 


अ.क्र सदस्य पदनाम 
a महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय अध्यक्ष 
२ संचाळक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), सदस्य सचिव 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
३ वैदयकीय अधिकारी, मंत्रालय सदस्य 
श्री.मधूकर कांबळे सदस्य 
५ श्रीमती Art खापरे सदस्य 
& उपसंचालक (लेख), खजिनदार 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 


४. सदर कार्यकारी मंडळावरील सर्व अशासकीय सदस्यांना कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीस 
उपस्थित राहण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा ५, 
दिनांक ३ मार्च, २०१० च्या परिच्छेद १२ मधील तरतूदीनुसार रु. ८९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड 
वेतन असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दराने प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल, मात्र 
त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या वातानुकूलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 

५. सदरहू कार्यकारी मंडळाची मुदत या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षे 
इतकी राहील. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.॥१॥0/99॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 
२०२३०७१११८३७४३०२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RIMA SUBHASH DUTTAROY 


R | M A S U B H A S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
4 
270704 


D U TTA ROY पीन asa 
(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.४५/ कार्या-३४ 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१३. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र 

१४.महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र 

१५. अधिदान व अधिदान लेखाधिकारी, मुंबई 

१६.निवासी Sear परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७.विधि व न्याय विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. धर्मादाय आयुक्‍त, वरळी, मुंबई 

१९.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२०.सर्व उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२१. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

२२.सर्व संबंधित संस्था व समिती सदस्य 

२३.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४.संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२५.संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२६.उपसंचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 

२७. सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

कोकण, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 

२८. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

२९. संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, बाबा खडकसिंग मार्ग, 
नवी दिल्ली- ११०००१ 

३०. वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, श्री.काकुले यांची इमारत, दादा वैद्य 
रोड, पणजी, गोवा. 

३१. निवड नस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग 

३२. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.कुटीर क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२० 

३३. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश SAAS) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५ 

३४. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.४५/ कार्या-३४ 


४०० ०३८. 
३५. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
३६. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० oy 
३७. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग,मुंबई- 
YOO ०0४. 
. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब 
मिल पॅलेस,वरळी, मुंबई-४०० ०१३ 
३९. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० 
तेरेट 


io 


3 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


